राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात 
क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजुरी बाबत सन २०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.9६/का.९, 

दि. १८ जून, २०१५. 

२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२२/का.९, 
दि. २९ जून, २०१९. 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ही 
योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
पूरकपत्रान्वये, दि.१८जून, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली 
परिच्छेद (ब) (॥) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. 
खासदार व आमदार यांच्या प्रस्तावांना महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या 
संख्येची मर्यादा एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति वर्षी महानगरपालिकेस कमाल रु.४० लक्ष, "अ" वर्ग 
नगरपालिकेस कमाल रु.३०लक्ष, “ब" व रु.२०लक्ष "क" वर्ग नगर पंचायतींना असू शकेल, अशी तरतूद 
आहे. मा.खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत 
यांचे प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीपैकी निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बहुल अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन२०१९-२०या आर्थिक वर्षात 
रु.४१,८९,००,०००/-(अक्षरी रूपये Vea कोटी एकोणनव्वद लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय 
करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८ जुले,२०१९ च्या मार्गदर्शक 
सूचनानुसार अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे एप्रिल,२०१९ ते डिसेबर ,२०१९ पर्यंत नऊ महिन्या करीता 
अर्थसल्कपित निधीच्या go टक्के च्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यास मान्यता करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत एकूण अर्थसल्कपित निधीच्या ६० टक्के म्हणजेच रु. २५.१३४ कोटी निधी 
वितरनास उपलब्ध आहे त्यापैकी संदर्भ क्र.३ च्या दि. २९ जुन, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२.५४ लक्ष 
ऐवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सबब उर्वरीत २२.५९४ कोटी रुपये वितरणास उपलब्ध आहेत. 
मा.मंत्री/ राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या 
महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये विकास कामांच्या प्रस्तावांना सन २०१९-२०च्या 
अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी अनुदान वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१२,६३,२९,२००/- 
(एकूण अक्षरी रुपये बारा कोटी त्रेसष्ठ लक्ष एकोनतिस हजार दोनशे फक्त) एवढा निधी मंजूर करण्यात 
येत आहे. सदर निधी संबधित महानगरपालिका/म्हाडा/नगरपालिका/नगर पंचायत ज्या जिल्हयांमध्ये 
स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित महानगरपालिका /म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान 
वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, 
याची शहानिशा व खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून 
मंजूर केळे असल्यास, त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल 
करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात सदर 
योजनेतीळ इतर काम करणे aes नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात 
तात्काळ जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम 
विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त 
करून घेण्याची कार्यवाही संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांना सुपूर्द 
करण्यात यावा. तसेच सदर कामे महानगरपालिका/ म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतीच्यां बांधकाम 
विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या 
विवक्षित प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबधित 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ 
म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींना सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे 
MAID आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या 
नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. अल्पसंख्याक 
नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी 
हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यळलेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१३१) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. “Sex शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील 
वित्त विभागाच्या दि.०८जुले,२०१९रोजीच्या परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८०९१७५८२१८६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


के Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Developmen 
| n e S 7 . Departm १0१९400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20= d0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927Ff2 
6c0f01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A135 
(0 ‘al a Va Nn e 04B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2019.08.09 18:04:59 +05'30° 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित विभागीय आयुक्त, 
Jo. aga, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 
११.संबंधित जिल्हाधिकारी, 
१२.आयुक्‍्त, संबंधित महानगरपालिका, 
१३.मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 
१४.मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७.निवडनस्ती ( का-९) 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि-२०१९ /प्र.क्र. ९५/का.९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 


परिशिष्ट - "अ 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक बहुलनागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्र विकास कार्यक्रम महानगरपालिका 
म्हाडा/ नगरपालिका /नगरपंचायतींचे जिल्हानिहाय निधी वितरणाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | जिल्हा म.न.पा./न.पा./ कामाचे नांव मंजूर निधी 
न.प. (लाखात) 
| मुंबई गोरेगाव मोकल गल्ली, भगतसिंगनबर नं. १, गोरेगाव पश्चिम येथे १५ 
(उपनगर) गटारे व लादीकरण करणे 
चक्की गल्ली, भगतसिंग नगर नं. १, गोरेगाव पश्चिम येथे १५ 
गटारे व लादीकरण करणे 
मिनाताई वेलफेअर सोसायटी जवळ, हनुमान नगर, २० 
गोरेगाव पश्चिम येथे शौचालय बांधणे 
बोरीवळी । सत्या नगर, सत्य साई कृपा बिल्डींग जवळ पायवाट आणि २५ 
गटाराचे बांधकाम 
साईबाबा नगर, बाजु सोसायटी जवळ पायवाट आणि २५ 
गटाराचे बांधकाम 
साईबाबा नगर, एमबीजू सोसायटी जवळ पायवाट आणि २५ 
गटाराचे बांधकाम 
साईबाबा नगर वोरली बिल्डींग जवळ पायवाट आणि २५ 
गटाराचे बांधकाम 
साईबाबा नगर, मेघना अपार्टमेंट जवळ पायवाट आणि २५ 
गटाराचे बांधकाम 
कामधेनू बिल्डींगजवळील रस्त्याचे बांधकाम १५ 
साईबाबा नगर, देसाई आणि ]ोठ नगर बाहुबली टॉवर २५ 
जवळ रस्त्याचे बांधकाम 
साईबाबा नगर, देसाई आणि ale नगर अरिहंत बिल्डींग २० 
जवळ रस्त्याचे बांधकाम 
श्राप टावर जवळ पायवाट आणि गटाराचे बांधकाम करणे १५ 
वांद्रे चाळ नं. १, २, ३ जवळ, स्लॉटर हाऊस, वांद्रे (प) येथे २० 
शौचालय बांधणे 
कामेश्वरी मैदान जवळ, वांद्रे (प) येथे काँक्रेटीकरण करणे २५ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


शास्त्री नगर, गल्ली क्र. १ जवळ, वांद्रे (प) येथे ड्रेनेज व 
पॅसेजचे काम करणे 


१२ 


मौळाना बाबा चाळ जवळ, वांद्रे (प) येथे ड्रेनेज व पॅसेज चे 
काम करणे 


दर्गा गल्ली जवळ, वांद्रे (प) येथे शौचालय व ड्रेनेजचे काम 
करणे 


१58 


कुरेशी नगर जवळ, वांद्रे (प) येथे शौचालय बांधणे 


चाळ क्र. २ जवळ, Hail नगर, वांद्रे (प) येथे शौचाळय व 
ड्रेनेजचे काम करणे 


कांदिवली 


इस्लाम कंपाऊंड, कांदिवली (प) येथे मलनिसःरन वाहिणी 
व गटारे बांधणे 


भारत नगर, गांधी नगर, कांदिवली (प) येथे गटारे बांधणे व 
पायवाटा बनविणे 


साबरीया मस्जिदजवळ, गांधीनगर कांदिवली (प) येथे गटारे 
व पायवाटा बनविणे 


जमजम गल्ली, कांदिवली (प) येथे गटारे व पायवाटा बनविणे 


खान गल्ली, गरूडा पेट्रोल पंप समोर मलनिस:रण वाहिणी 
टाकणे 


यशोधरा चाळ कमिटी, गावदेवी रोड,पोयसर, कांदिवली 
पूर्व येथे बुध्दविहार बांधणे 


बोरीवली 


एकसर नायतोडी, बोरीवली (प) येथे दफनभूमी ला संरक्षक 
भिंत व बसण्याकरीता व्यवस्था करणे 


मुंबई उपनगर 


चकाला गावठाण व परिसर हयात नगर, फिडा मार्केट 
जवळ, अंधेरी पूर्व येथे ड्रेनेज लाईन व पायवाटा / गटार 
बांधणे 


जाकु क्लब मस्जिदच्या समोर सांताक्रुइ पूर्व येथे कंपाऊंड 
वॉल बाधणे 


डोनाल्ड आऊस व परिसर जे. बी. नगर, अंघेरी पूर्व येथे 
ड्रेनेज लाईन व पायवाटा / गटार बांधणे 


इंदिरा नगर व परिसर मस्जिद जवळ, मरोळ पाईप लाईन 
अंधेरी पूर्व येथे पायवाटा व गटार बांधणे 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


न्यु बामणवाडा हिल, सिगरेट फॅक्टरी समोर, शितल षु 
अपार्टमेंट जवळ विलेपार्ले पूर्व येथे पायवाटा -गटार बांधणे 
मालाड चाळ नं. ९९ ते १०४, गायकवाड नगर, भारतमाता शिंगी ० 
शाळेजवळ लादीकरण व गटार बांधणे 
प्लॉट नं. ०६, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व शिंगी ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १३, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व शकी ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १४, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व शिंगी ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १५, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व शशी ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १६, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व शकी ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १७, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व oe ० 
गटार बांधणे 
प्लॉट नं. १९, कलेक्टर ओल्ड कंपाऊंड लादीकरण व्या ० 
प्लॉट नं. २१४, कसाईवाडा, एनसीसी ळादीकरण व गटार [7 
कॉटर्स कॉलनी, दिव्या sles समोर SMH व गटार शिंगी ० 
मिरारोड, प्रभाग क्र. ९ मध्ये रस्ते व गटार बांधणे २५ 
नयानगर 
प्रभाग क्र. १९ मध्ये रस्ते व गटार बांधणे २५ 
मुंबई उपनगर एकूण |  ५९२.०० 
२ मुंबई हहर | मुंबई शहर श्री.राज राजेंद्र सुरीश्वरजी जेन मंदीर येथे ड्रेनेज लाईन 4 
टाकणे व लादीकरण करणे 
विमलानाथ जैन ARR, डॉ. बी. आय. रोड ड्रेनेज लाईन पु 
टाकणे व लादीकरण करणे 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


गुरू मंदिर, याम निवास, भुलाभाई देसाई रोड, ड्रेनेज 
लाईन टाकणे व लादीकरण करणे 


4 


Gal ART मस्जिद, एमडीएम न्यु STA रोड ड्रेनेज लाईन 
टाकणे व लादीकरण करणे 


4 


तयबा मस्जिद, डीएमजी रोड, तुलसीवाडी, ताडदेव ड्रेनेज 
लाईन टाकणे व लादीकरण करणे 


4 


अंजुमन तालीया व बअलीया ट्रस्ट मस्जिद, डीएक्स/६, 
सिमला नगर ड्रेनेज लाईन टाकणे व लादीकरण करणे 


4 


मुंबई 


मुंबई शहर 


सय्यद अली मीरा दातार दर्गाह अन्टॉप हिल, वडाळा जवळ 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे व सौदर्यीकरण 


२.९५ 


भारतीय कमला नगर, sesh हदीस मस्जिद जवळ 
अन्टॉप हिळ, सायन कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व 
नवीन पिण्याच्या पाण्याचे पाईपळाईन टाकणे 


२.८ 


आझाद मोहल्ला, शांती नगर, सॉल्ट पॅन रोड, अन्टॉप हिल, 
सायन कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन 
पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.७ 


करबला मस्जिद जवळ, भारती कमला नगर, Beery हिल, 
सायन कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन 
पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.७५ 


बरकत अली नगर, अँन्टॉप हिल, वडाळा, सायन 
कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन पिण्याच्या 
पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.७ 


गरीब नवाज नगर, HHT आगार अन्टॉप हिल, वडाळा, 
सायन कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन 
पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.८ 


दीनबंधू नगर, सॉल्ट पॅन रोड अँन्टॉप हिल, वडाळा, सायन 
कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन पिण्याच्या 
पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.७५ 


गोरखपूर चाळ संगम नगर, सॉल्ट पॅन रोड अन्टॉप हिल, 
वडाळा, सायन कोळीवाडा गटारे पायवाटा बनविणे व नवीन 
पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे 


२.७५ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


मधील मस्जिदीच्या बाजूला सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे 


गुलशन ए बगदाद मदरसा शेजारी विजय नगर सॉल्ट पॅन २.८ 
रोड अन्टॉप हिल, वडाळा, सायन कोळीवाडा गटारे 
पायवाटा बनविणे व नवीन पिण्याच्या पाण्याचे पाईपलाईन 
टाकणे 
मुंबई शहर एकूण | ५५.०० 
३ ठाणे कल्याण- प्रभाग क्र. ३५ रोहिदास वाडा येथे भवानी निवास ते बागवान व्या ० 
डोंबिवली कॉलनी परिसरात गटार व पायवाट बनविणे 
प्रभाग क्र. ३२ जामा मस्जिद ते तान्की हाऊस व परिसरात १५ 
छोटे रस्ते व गटार तयार करणे 
ठाणे एकूण २५.०० 
४ | बारामती खंडोबा नगर येथील इदगाह मैदानावर पेव्हर ब्लॉक किंवा १६ 
काँक्रीटीकरण करणे 
पुणे एकूण १६.०० 
५ ।औरंगाबाद औरंगाबाद वॉर्ड क्र. ३६, नारेगाव ब्रिजवाडी येथील पावरलूम अंतर्गत शिंगी ० 
ड्रेनेज लाईन टाकणे 
वॉर्ड क्र. ३६, नारेगाव ब्रिजवाडी GAAS TR शकी ० 
पाणीपुरवठयासाठी पाईपलाईन टाकणे 
वॉर्ड क्र. ३६, नारेगाव ब्रिजवाडी येथील ताहेरभाई यांचे घर वा ० 
ते पापुडवाला यांच्या घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे 
वॉर्ड क्र. ६५ सुराणानगर येथील TAA नगर अहिंसानगर २० 
येथील सिमेंट काँक्रीट रस्ता 
वार्ड क्र. ५५ भवानी नगर येथील हरी मस्जिद ते श्री. शि ० 
जैस्वाल यांचे घर अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ता 
वॉर्ड क्र. ६० उत्तर बायजीपूरा अंतर्गत रस्त्याची कामे करणे दिक ३ ० 
वार्ड क्र. ५५ भवानी नगर दत्तनगर दादा कॉलनी येथील शिंगी ० 
अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता 
वार्ड क्र. ५६ सी ९ अंतर्गत रस्ता करणे तसेच संजय नगर शिंगी ० 
अंतर्गत ड्रेनेज लाईन टाकणे 
वार्ड क्र. ६२ एन-६ fara कॉलनी येथील ई सेक्टर १० 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


वार्ड क्र. ५६ संजयनगर येथील गल्ली नं. सी-९ अंतर्गत रस्ता ८ 
तयार करणे 
वॉर्ड क्र. ५९ दक्षिण बायजीपूरा अंतर्गत रस्त्याचे काम करणे | “औक =| ० 
वार्ड क्र. ४५ कैसर कॉलनी अंतर्गत forest खासगेट येथील 9 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे 
वॉर्ड क्र. ३६ नारेगाव कैसर पार्क ते कौसर मस्जिद पर्यंत १५ 
सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे 
वॉड क्र. ४६ नवाबपूरा येथील म्हशीच्या गोठयाजवळील २० 
अंतर्गत रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण व ड्रेनेज लाईन 
टाकणे 
वॉर्ड क्र. ४५ कैसर कॉलनी गल्ली ३ मिनार मस्जिद भुसरा शिंगी ० 
हॉटेल गल्ली नं. ४ USA पटेल यांच्या घरासमोर 
काँक्रीटीकरण करणे 
वार्ड क्र. ५९ गंजेशहीदा कब्रस्तानच्या संरक्षण भिंतीचे व तार शिंगी ० 
कंपाउंड रंगरंगोटी करणे व बांधकाम करणे 
नारायणपूर इदगाह बांधकाम करणे तसेच कब्रस्तान कंपाऊंड करणे २५ 
औरंगाबाद एकूण  २०५.०० 
& जळगाव जामनेर मौजे लोंद्री, ता. जामनेर येथे शादीखाना सभागृह बांधकाम २५ 
मौजे देऊळगाव, ता. जामनेर येथे शादीखाना सभागृह २५ 
बांधकाम 
जळगाव एकूण ५०.०० 
७ धुळे दोंडाईचा गौसीया नगर येथे सभा मंडप (शादी खाना) व त्या अनुषंगीक 80 
विकास काम करणे 
ठिदखेडा नदीपार कब्रस्तानसाठी संरक्षण भिंत बांधकाम 1१० ० 
धुळे एकूण ५०.०० 
८ अहमदनगर =| नेवासा प्रभाग क्र. ९ मध्ये अमोलिक चर्च येथे संरक्षक भिंत बांधणे 1१० | ० 
प्रभाग क्र. ९ मध्ये सेव्हनडे चर्च समोर पेव्हर ब्छॉक बसविणे 1१० ० 
प्रभाग क्र. ८ मध्ये मातंग समाज स्मशानभूमी संरक्षण भिंत षु 
बांधणे 
अहमदनगर एकूण २५.०० 
९ रायगड मुरुड-जंजिरा | सिध्दीनगर येथील रस्ता काक्रोटकरण ५० 
रायगड एकूण ५०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


रत्नागिरी 


गुहागर 


पांगरे तर्फे हवेली जेटी ते कबुला हुसैन दर्गा रस्ता 
खडीकरण व डांबरीकरण 


पांगरी तर्फ हवेली भुरकुंडा मोहल्ला ते सडेवाडी रस्ता 
खडीकरण व डांबरीकरण 


Od गुरवकोंड ते मुस्लीम मोहल्ला रस्ता खडीकरण व 
डांबरीकरण 


रुकदीन घर ते सुरेश तेरेकर विसापूर तिसरीवाडी रस्ता 
डांबरीकरण करणे 


रत्नागिरी एकूण 


सांगली 


सांगली मार्केट यार्ड येथील मुस्लीम कब्रस्तानला संरक्षक 
भिंत बांधणे 


सांगली एकूण 


4,00 


१२ 


यवतमाळ 


बाभूळगाव 


वॉर्ड क्र. ५ मधील मुस्लीम कब्रस्तान येथे कांक्रीट रस्ता 
बांधकाम 


१०.२९२०० 


ईसापूर 


रेस्ट हाऊस जवळ झादीखाना बांधकाम करणे 


२५.०० 


यवतमाळ एकूण 


३५.२९२०० 


१३ 


वर्धा 


सेलू 


वार्ड क्र. ८ मधील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये चांद सावली 
दर्गाजवळील परिसराचे सौंदर्यीकरण व हायमास्ट लाईट 
लावणे 


१५ 


वार्ड क्र. ८ मधील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये समिर शोख 
(केबलवाले) ते अनिल चौधरी यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 


वाड क्र. ८ मधील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये मुर्तूजा मंसूरी ते 
मालेराम नरेडी यांचे घरापर्यंत सिंमेंट रस्ता 


वार्ड क्र. ८ मधील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये आठवडी बाजार 
परिसरात विद्युत रोषणाई करणे 


वर्धा एकूण 


१४ 


बीड 


अंबाजोगाई 


पेन्हानपुरा येथे हायमास्ट लॅम्प बसविणे 


सदर बाजार येथे एलईडी ल॑म्प बसविणे 


सदर बाजार येथे हायमास्ट GT बसविणे 


सदर बाजार येथे हायमास्ट GT बसविणे 


फातेमा नगर येथे हायमास्ट लम्प बसविणे 


किरमाणी दर्गा अंबाजोगाई येथे संरक्षण भिंत बांधणे 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


मौलाली दर्गा अंबाजोगाई येथे संरक्षण भिंत बांधणे 


4 


(अक्षरी रु.बारा कोटी त्रेसष्ठ लक्ष एकोनतिस हजार दोनठो 
मात्र) 


बीड एकूण २५.०० 
१५ | गोंदिया देवरी जन्नतखाना (शादी खान) २० 
आमगाव जन्नतखाना (शादी खाना) षु 
दिया एकूण २५.०० 
१६ | गडचिरोली । कोरची अल्पसंख्याक वसाहतीमध्ये सिमेट काँक्रीट रस्ते व नाली a ० 
बांधकाम करणे 
आरमोरी कब्रस्तानला पेव्हींग ब्लॉक रस्ता बांधकाम करणे 1१० 
आरमोरी मौजा आरमोरी येथे अल्पसंख्याक वसाहतीमध्ये सिमेंट षु 
काँक्रीट रस्ते व नाली बांधकाम करणे 
गडचिरोली एकूण २५.०० 
१७ । नागपूर पुर्व नागपूर जेन मंदीर परिसर सिमेंट / डांबरीकरण रस्ता २५ 
नागपूर एकूण २५.०० 
१८ | नांदेड कुंडलवाडी इदगा मैदान व कब्रस्तान करीता आर.सी.सी. रस्ता, शि ० 
संरक्षण भिंत, वाटा, पाणी व विद्युत व्यवस्था करणे 
नांदेड एकूण १०.०० 
एकूण | १२,६३,२९,२०० 


Dinesh M. Sonavane 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९५/का.९, 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र. ९५/का.९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्र. नाक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.९५/का.९, दि. ०९ ऑगस्ट,२०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- 
अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकान/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधि 
मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 

2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 

3. सहायक अनुदान / Hot नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 

४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 

पंबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 

यांची प्रतिस्वाक्षरी 


आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, 
पालिका यांची स्वाक्षरी 


keREKK 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


